पदोन्नती 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. २६२/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०५/०१/२०२३ 


शासन आदेठशा 


सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी 
(स्थापत्य) या पदावर वेतनस्तर एस-२० रु.५६,१००-१,७७,६०० या वेतनश्रेणीत या आदेशान्वये सेवाजेष्ठतेनुसार, 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” मध्ये त्यांच्या नावांसमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


२. परिशिष्ट “अ” मधील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या या सरळसेवा कोट्यातील Rat पदांवर तदर्थ ११ 
महिन्यांकरिता अथवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत असेल. सदर 
तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्‍क 
मिळणार नाही. 


३. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना पुढील अटींच्या अधिन राहून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 
पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


(१ सदर पदोन्नती आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५/०५/२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक 
०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक 
०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती करण्यात येत आहे. 

(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(३) सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि., शासन 
निर्णय दि.१२.९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
४. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व 
qo खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/-॥१ दाखल नसल्याच्या अटीच्या 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. २६२/सेवा-२ 

अधीन राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया 
अभियंत्याच्याविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकडशी/न्यायालयीन प्रकरण/॥१ दाखल असल्यास 
त्यांच्याबाबतीत हे आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


4, संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना अशी विनंती करण्यात येते की, 
त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या परिशिष्ट “अ” मधील अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या आदेशानुसार तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता रुजू होण्याचे 
आदेश द्यावेत. 


६. संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या पदावर या आदेझाच्या 
दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.७.२०२१ 
नुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला 
जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत 
आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची 
आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


७. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना कळविण्यात येते की, पदोन्नत 
अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास परि.६ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही 
करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची नांवे शासनास कळवावीत. 


é सदर तदर्थ पदोन्नत्या ह्या मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ- औरंगाबाद येथे 
दाखल मूळ अर्ज क्र.८२६/२०२२ मध्ये संकिर्ण अर्ज क्र.८३०/२०२२, क्र.५३१/२०२२, क्र.५३२/२०२२, क्र.४८०/ 
२०२२, क्र.४८१/२०२२ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन तसेच मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण,मुंबई 
खंडपीठ-नागपूर येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.१११९/२०२२ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन तसेच मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ-औरंगाबाद येथे दाखल रिट पिटीशन क्र.//॥२/१२६६३/२०२२ मधील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


क सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०५१६५३१५४४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PATIL SWATI SACHIN 
PAT | L SWAT | DN: CN = PATIL SWATI SACHIN, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
C MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 
SA H | N DEPARTMENT 
Date: 2023.01.05 16:57:31 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. २६२/सेवा-२ 


२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां), कोकण भवन, मुंबई 
४. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी, यवतमाळ, रत्नागिरी, रायगड 
६. सहव्यवस्थापकीय संचालक व सचिव, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
७. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, नांदेड, चंद्रपूर, अहमदनगर, वाशिम, 
यवतमाळ, रत्नागिरी, अकोला, लातूर, वर्धा, रायगड 
१०. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सह सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सह सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 
१६. अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद सर्व पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबधित मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेमार्फत. 
१८.कार्यासन सेवा-३, आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


-O 
pas 
es 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. २६२/सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी-२०२२/प्र.क्र.२६२/सेवा-२ दि.०५.०१.२०२३ 


सोबतचे 
परिशिष्ट- “अ 

अ.क्र. कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व जात | वाटप करण्यात आलेला | पदस्थापनेचे ठिकाण 
प्रवर्ग महसुली विभाग 

= . | श्री.अविनाश सिद्रामगायकवाड औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, 
खुला जि.प.(बांध.) विभाग, परभणी 

२. | MART हरिदास दराडे पुणे सा. बां. उप विभाग, वडगाव 
भ.ज.(ड) मावळ, जि. पुणे 

३. | Madd विठ्ठलराव मुळे औरंगाबाद उप अभियंता, दक्षता व गुण 
अ.जा. नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 

४. | aaa दामोदर शिदे पुणे सा.बां.उप विभाग, करकंब, 
खुला जि. सोलापूर 

५. | श्री.गोविंद मा.कुलकर्णी औरंगाबाद रा.म. उप विभाग, नांदेड 
खुला 

६. श्री.नागनाथ बाबुराव सगर नागपूर उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
भ.ज.-ब ग्रामसडक योजना, चंद्रपूर 

७. | Shepard माधव जाधव पुणे उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य 
खुला वखार महामंडळ, पुणे 

८. | श्री.ओमप्रकाश भागवतराव तांबोरे नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, 
खुला सा.बां. विभाग, संगमनेर, 

जि.अहमदनगर 

९. | akg अजिम शेख जुमाखा अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
भ.ज.-ब सा.बां.विभाग, वाशिम 

lat . श्री.संतोष भगवानराव क्षीरसागर अमरावती fiat) उप विभाग, 
खुला आर्णी, जि.यवतमाळ 

ne १. । श्री.राजेंद्र पांडूरंग कुलकर्णी कोकण-१ जि.प.(बांध) उप विभाग 
खुला राजापूर, जि.रत्नागिरी 

१२. श्री.संग्राम दत्तात्रय कदम अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
खुला सा.बां.वि., अकोळा 

१३. | al. सुर्यकांत हनमंतू येमुलकर पुणे उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. 
वि.जा.-अ विभाग, सोलापूर 

१४. श्री. गणेश किसनराव मोरे औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
खुला ग्रामसडक योजना, लातूर 

१५. | SATAY ढाकू आढे कोकण-२ ठाणे खाडीपुल उप विभाग 
वि.जा.-अ क्र.४, तुर्भ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


IIR seal क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. २६२/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व जात | वाटप करण्यात आलेला । पदस्थापनेचे ठिकाण 
प्रवर्ग महसुली विभाग 

१६. | श्री.संजय दडारथराव Bloch नाशिक मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.२, 
इ.मा.व अहमदनगर 

१७. । श्री.प्रकाश मनोहर धस कोकण-२ ठाणे खाडी पुल उप विभाग 
खुला क्र.२, तुर्भे, नवी मुंबई 

१८. श्री.जयंत भानुदास कुलकर्णी नागपूर उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
खुला ग्रामसडक योजना, वर्धा 

१९. श्री. अनिल नामदेवराव जांभळे कोकण-२ जि.प.(बांध) उप विभाग रोहा, 
खुला जि.रायगड 

२०. | श्री.सचिन गौतमचंद देशमाने कोकण-२ इमारती बांधकाम उप विभाग 
खुला क्र.४, अंधेरी, मुंबई 

२१. श्री. फारूक मोहीउद्दीन एकबाल नागपूर सा. बां. उप विभाग, सिदेवाही, 
उद्दीन महमद जि. चंद्रपूर 
खुला 


SACHIN 


itally signed by PATIL SWATI SACHIN 


PATIL SWATI DN: CN = PATIL SWATISACHIN, C= IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 


DEPARTMENT 
Date: 2023.01.05 16:57:53 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


